वितरण आदेशा क्रमांक: 9 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२२-२०२३ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित 
निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) पहिल्या हप्त्याचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, ASH पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६ /वित्त-४ ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२, दिनांक. १० नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अबंधित निधीचा 


(अनटाईड) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. ७२६.४१ 


कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 


स्थनिक स्वराज्य संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी 


अनुक्रमे (२५१५२६२८ /२५१५२६४६ /२५१५२६६४) या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 


करून देण्यात आला आहे. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील प्रपत्र - अ मधील विवरणपत्रातील अनुक्रमांक - ३० 


ares निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


जक जिल्हा a एकूण ग्रामपंचायत पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
™ | परिषदेचे क cic लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष 
wed समितीचे नाव | ग्रामपंचायती ( ) ( लेखाशिर्ष) ( ) 
नाव (२५१५२६६४) (२५१५२६४६) | (२५१५२६२८) 
शि 2 3 8 4 & (9 
30 नागपूर कळमेश्वर ५० ९९9१००० २६६१००० २४०९२००० 
या ऐवजी 
३० | नागपूर कळमेश्वर ५० ९९७१००० १६६१००० २४०९२००० 
असे वाचावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१११८१०१६२६६४२० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 


POPATD. Sit 
७ DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


D ES H M U KH Department, ou, 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 


Date: 2022.11.22 14:06:00 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 
१२.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 
२१.ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२२.निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


